केंद्र पुरस्कृत योजना सन २०२४-२५ 
“व्याघ्र प्रकल्प” या केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत 
सर्वसाधारण घटकांतर्गत निधी वितरीत 
करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्र. डब्ल्यूएलपी-०९.२४/प्र. क्र. १८५/फ-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक : ०६ सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा :- 
१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक :- अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दिनांक ०१.०४.२०२४. 
२. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : डब्ल्यूएलपी ०४.२४/प्र.क्र.९१/फ-१, दिनांक 
३१.०५.२०२४. 
३. वित्त विभाग परिपत्रक, क्रमांक : अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, दिनांक २५.०७.२०२४. 
४. केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल, मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. ४-१ (५८)/२०२४-पीटी व 
इ., दिनांक ११.०७.२०२४. 
५. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्रमांक :- कक्ष-१/सी/यो/प्र.क्र. १/व्या.प्र./९७/२०२४-२५, दिनांक ०५.०९.२०२४. 
प्रस्तावना :- 
केंद्र शासनाने सन २०२४-२५ करीता “व्याघ्र व हत्ती प्रकल्प” या केंद्र पुरस्कृत योजनांतर्गत दिनांक 
११.०७.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये पेंच, मेळघाट, बोर, नवेगाव-नागझिरा, सह्याद्री व ताडोबा-अंधारी या ६ व्याघ्र 
प्रकल्पांच्या विकासात्मक कामांकरीता सर्वसाधारण घटक, अनुसुचित जाती उपयोजना व आदिवासी क्षेत्र 
उपयोजन अंतर्गत रु. ६४९५.२७ लक्ष रक्कमेचा वार्षिक WA अहवाल मंजूर केला आहे. 
२. त्यानुसार केंद्र शासनाने रु. ८९८.३१८० प्रथम हप्ता मंजूर केला असून त्या अनुरुप राज्य हिस्सा रु. 
७२५.५०० लक्ष असा एकूण रु. १६२३.८१८लक्ष निधी वितरीत करणे अपेक्षित आहे. 


शासन निर्णय :- 


सदर शासन निर्णयान्वये “व्याघ्र व हत्ती प्रकल्प” या केंद्र पुरस्कृत योजनांतर्गत दिनांक ११.०७.२०२४ 
रोजीच्या पत्रान्वये पेंच, मेळघाट, बोर, नवेगाव-नागझिरा, सह्याद्री व ताडोबा-अंधारी या ६ व्याघ्र प्रकल्पांच्या 
विकासात्मक कामांकरीता सर्वसाधारण घटकांतर्गत MH २५५ अंतर्गत रु. ६४६.०३८५३ लक्ष व MH २५३ अंतर्गत 
रु. ५६५.३०२१३ लक्ष निधी संबंधित योजनेच्या SNA खात्यामध्ये वळती करण्यास परवानगी देण्यात येत आहे. 
तदनंतर सदर जमा होणारी रक्‍कम व SNA खात्यातील शिल्लक रक्‍कम मिळून MH २५५ अंतर्गत रु. ६९१.२५२५ 
लक्ष व MH २५३ अंतर्गत रु. ६०७.८०२ लक्ष निधी खर्च करण्यास परवानगी देण्यात येत आहे. (रु. लाखात) 


Single Nodal Agency (SNA) चा तपशिल SNA खात्यामध्ये वळती 
करावयाची रक्‍कम (रु. लाखात) 


Centre Code and Scheme Name - Project Tiger & 
Elephant (8949) 

MH Code- MH २५५ ६४६.०३८५३ 
Project Tiger (Non-Recurring) 
SNA Code - MHNGo009G283 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-०९.२४/प्र. क्र. १८५/फ-१ 


SNA Account No - ४०४७२५०२७१० 


Centre Code and Scheme Name - Project Tiger & 
Elephant (४१५१) 

MH Code- = MH 243 

Project Tiger (Recurring) 

SNA Code - MHNGoo09&232 

SNA Account No - 808198083033 


५६५.३०२१२३ 


अ) व्याघ्र प्रकल्प या केंद्र पुरस्कृत योजनेतर्गत व्याघ्र प्रकल्प या केंद्र पुरस्कृत योजनेतर्गत पेच, मेळघाट, बोर, 


नवेगाव-नागझिरा, सह्याद्री व ताडोबा-अंधारी या ६ व्याघ्र प्रकल्पाच्या विकासात्मक कामांसाठी होणारा 
खर्च |) अनावर्ती बाबींसाठी केंद्र हिस्सा ६०% करीता रु. ३८९.६४२२३ लक्ष लेखाशिर्ष क्र. २४०६ वनीकरण 
व वन्यजीवन, ११० वन्यजीवनाचे संवर्धन, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, केंद्र पुरस्कृत योजना (००)(०४) 
व्याघ्र प्रकल्प (६० % केंद्रीय अनुदान) (२४०६ १२४३) Il) त्या अनुरुप राज्य शासनाचा राज्य हिस्सा vo % 
करीता रु. २५६.३९६३ लक्ष लेखाशिर्ष क्र. २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन, ११० वन्यजीवनाचे संवर्धन, 
पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, राज्य योजना (००)(२१) व्याघ्र प्रकल्प (४० % राज्य हिस्सा) (२४०६ ए१०२) 
॥) आवर्ती बाबींसाठी रु. २८१.३८८२ लक्ष लेखाशिर्ष २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन, ११० वन्यजीवनाचे 
संवर्धन, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, केंद्र पुरस्कृत योजना (००)(२३) व्याघ्र प्रकल्प (yo % केंद्रीय 
अनुदान) (२४०६ ए१२२) IM) त्या अनुरुप ५० % राज्य हिस्सा रु. २८३.९१३९३ लक्ष लेखाशिर्ष २४०६ 
वनीकरण व वन्यजीवन, ११० वन्यजीवनाचे संवर्धन, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, राज्य योजना 
(००)(२४) व्याघ्र प्रकल्प (५० % राज्य हिस्सा) (२४०६ ए१३१) (सोबतच्या विवरणपत्रानुसार) सन २०२४- 
२०२५ मध्ये अर्थसंकल्पित वितरण प्रणालीद्वारे उपलब्ध होणा-या अनुदानातून खर्च करण्यात यावा. 


आ) सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत केळेळला निधी PEMS प्रणालीद्वारे खर्च करण्यात यावा. त्याकरीता ३१- 


उ) 


ऊ) 


सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) या उदिष्टांतर्गत उपल्बध असलेल्या निधीचा विनीयोग करण्यात यावा. 
तसेच संदर्भ क्रमांक २ च्या शासन निर्णयान्वये विशेष व्याघ्र संरक्षण दलात कार्यरत असलेल्या 
कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी वितरीत करण्यात आलेला निधी विहीत कार्यपध्दीतीनुसार शासनास परत 
करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. 


सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत ooo निधी केंद्र शासनाने संदर्भीय पत्रान्वये मान्यता दिलेल्या 
तपञीलवार कार्यबाबींवर व सदर कामांना सक्षम प्राधिका-याची प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता 
असल्याखेरीज रक्‍कम खर्ची टाकण्यात येऊ नये. 


वितरीत केलेला निधी केंद्र शासनाने दिलेल्या मान्यतेनुसार योजनेत विहीत केलेल्या मर्यादेत, प्रचलित 
नियमांच्या अधीन राहून व वित्त विभागाने वेळोवेळी विहीत केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार तसेच केंद्र 
शासनाने प्रस्तावात नमूद केलेल्या कार्यबाबींच्या अनुषंगाने खर्च करण्यात यावा. 


प्रस्तावित असलेल्या मोठया बांधकामासाठी शासनाने दिलेल्या सूचना आणि विहीत केलेली कार्यपद्धती 
अनुसरण्याची जबाबदारी संबंधीत नियंत्रक/अंमलबजावणी अधिकारी यांची राहील. 


वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या विविध मार्गदर्शन सूचनांचे, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक :- 
अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दिनांक ०१.०४.२०२४ व वित्त विभाग परिपत्रक, क्रमांक : अर्थसं- 
२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, दिनांक २५.०७.२०२४ चे काटेकोर पालन करावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-०९.२४/प्र. क्र. १८५/फ-१ 


२. सदर निधी नागपूर कोषागारातुन आहरीत करण्यात यावा व त्याकरीता Estate Officer, प्रधान 
मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे कार्यालय यांना प्राधिकृत करण्यात येत 
असून त्यांचा DDO Code ४६०१०००७६१ असा आहे. 


3. सदर area निर्णय वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक :- अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.3४/अर्थ-३, 
दिनांक ०१.०४.२०२४ व वित्त विभाग परिपत्रक, क्रमांक : अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, दिनांक 
२५.०७.२०२४ ला अनुलक्षून निर्गमित करण्यात येत आहे असे नमूद करणे अपेक्षित होते. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९०६१७०८४०४२१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


igitally signed by SIDDESH TUKARAM SAWARDEKAI 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 
FOREST DEPARTMENT, 
2, 


5.4.20=7dc40890d79 1d1b1e6bae88da52eabb63f1 f3ab6258c7e318(8 
37f3ae7¢36f: ICod 


SAWARDEKAR rer 
(सिध्देश सावर्डेकर) 
विशेष कार्य अधिकारी 
महसूल व वन विभाग 
प्रति, 
१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
४. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पूर्व, नागपूर / पश्चिम, मुंबई. 
५. मुख्य वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, चंद्रपूर. 
६. वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, अमरावती. 
७. वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, पेंच-बोर व्याघ्र प्रकल्प, नागपूर. 
८. वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प, कोल्हापूर. 
९. उप वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र प्रकल्प, गोंदिया. 
१०. कोषागार अधिकारी, नागपूर 
११. महालेखापाल-१/२ (लेखापरीक्षण /लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
१२. फ-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२ (निवडनस्ती) 


KKKKKKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


